पंचायत समिती, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) 
येथील नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.४३/बांध-४ 
५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, बांधकाम भवन 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई. ४०० ००१ 
तारीख: ०१ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा - 
१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पसई-२०१३/प्र.क्र.१८१/बांधकाम-४, 
दिनांक २७ जुले, २०१६. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांचे पत्र क्रमांकः 
जाक्र/बांध/पीबीआर-३/कावी/४४६/२०२३, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२३. 
३) मा. व्यय अग्रक्रम समितीचे दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना - 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक 
२ येथील पत्रान्वये, पंचायत समिती, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या 
बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २७ जुले, 
२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, पंचायत समिती, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) येथील नवीन 
प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू.२२७.८५ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळेली आहे. पंचायत समिती, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) येथील 
इमारतीच्या मुळ मंजुर आराखड्यामधल्या आर. सी. सी. डिझाईनमुळे खोदकामाच्या उंचीत, 
जोत्याच्या उंचीत, प्रत्यक्ष काम करताना स्टिलच्या परिमाणामध्ये, विट कामाच्या परिमाणात वाढ 
झाली आहे. पाण्याची व सेफ्टीक टॅकचे काम वाढविण्यात आले आहे. कोटा फरशी ऐवजी 
विटरीफाईड फरशी तसेच रॅप साठी एस. एस रॅलिंग बसविण्यात आली असल्यामुळे, खिडक्या व 
वेंटीलेटरच्या परिमाणात वाढ झाल्यामुळे, सिलिंग प्लास्टर व सेप्टीक टॅकच्या परिमाणात वाढ तसेच 
जोत्याच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे प्लास्टरच्या परिमाणात वाढ झाली आहे. अंदाजपत्रकामध्ये भाव 
वाढ समाविष्ट झाल्यामुळे तसेच वस्तू व सेवा कर १८ % झाल्यामुळे मुळ अंदाजपत्रकातील बाबींमध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः पसई-२०२३/प्र.क्र.५३/बांध-४ 


वाढ झालेली आहे. यास्तव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी पंचायत 
समिती, सिल्लोड येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू.३३८.३४ लक्ष इतक्या 
अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केलेली आहे. 


०३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावाची मा. व्यय अग्रक्रम समितीने केलेल्या छाननी अंती, पंचायत समिती, सिल्लोड (जि. 
औरंगाबाद) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रूपये ३३८.३४ लक्ष इतक्या 
अंदाजपत्रकीय किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


पंचायत समिती, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) येथीळ नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रू.२२७.८५ लक्ष रकमेमध्ये रू.११०.४९ लक्ष इतकी वाढ 
करून रू.३३८.३४ लक्ष (अक्षरी रु. तिन कोटी अडितीस लक्ष चौतीस हजार मात्र) इतक्या रकमेच्या 
सुधारित अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. पंचायत समिती, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) येथीळ नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक 
गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of Sillod P. ५. Administrative Building Revise A. A. (Dist. 
Aurangabad) 
Sr. Description of Item As per A.A. | As per Revise | Saving (In Excess (In 
No. (In Rs.) (In Rs.) Rs.) Rs.) 
1 2 3 4 5 | 6 
1 Cost of Work Portion 17132000.00 23810000.00 | 0.00 6678000.00 
2 Add 11 % For Electrification 1884000.00 1884000.00 | 0.00 | 0.00 
र भव, यया 1371000.00 शया 1371000.00 शरा 
i | meagan aces व 343000.00 ९७ | 343000.00 000 
Harvesting, Fire Fighting 
5 Add 6 % For Price Variation 1028000.00 3889000.00 | 0.00 286 1000.00 
| 6 | Add 4 % Contingencies 685000.00 685000.00 | 0.00 | 0.00 
7 Add 2 % For Computerisation 342000.00 343000.00 | 0.00 1000.00 
| 8 | Labour Insurance | 0.00 138000.00 | 0.00 138000.00 
| 9 | Add 12 % GST | 0.00 | 0.00 
Add 18 % GST P0000 3085000.00 F000 3085000.00 
Total | 22785000.00 33834000.00 1714000.00 | 12763000.00 
Additional Ammount (Column 6 - 11049000.00 
Column 5) (48.49 % वाढ) 
Grand Total 2,27,85,000/- 3,38,34,000/- 1,10,49,000/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसई-२०२३/प्र.क्र.५३/बांध-४ 


०३. वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-तीन, अनुच्छेद 
क्र.६ (२७ अ) नुसार सुधारीत अंदाजपत्रकातील अधिक्य सुरुवातीस मंजुर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या 
१५% पेक्षा अधिक्याचा (४८.४९%) असल्याने सदर प्रस्तावास व्यय अग्रक्रम समितीने मान्यता दिलेली 
आहे. त्यानुसार, पंचायत समिती, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या रु.३३८.३४ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


« सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने 
घ्यावी. 

«७ योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक 
सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे 
याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहील. 

«७ सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, 
निविदाविषयक क्षेत्रीय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार 
नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची 
जबाबदारी विभागाची राहील. 

«७ अस्तित्वातील प्रशासकीय मान्यतेच्या / सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या किमंतीच्या 
मर्यादेत प्रत्यक्ष खर्च होणे अभिप्रेत असून, प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीत सक्षम 
प्राधिकरणाच्या मान्यतेने सुधारणा झाल्याशिवाय वाढीव खर्चाचे अधिकार मिळत 
नाहीत. तसेच, भविष्यात अशा प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीपेक्षा 
जास्त निधी वितरीत केला जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


०४. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. पंचायत समिती, 
सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी आतापर्यंत वितरीत 
करण्यात आलेला रू.२०२.६६ लक्ष इतका निधी वजा जाता उर्वरित रू.१३५.६८ लक्ष इतका निधी 
जिल्हा परिषदेला देय राहील. यावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती 
राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना 
सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसई-२०२३/प्र.क्र.५३/बांध-४ 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी पार 
पडलेल्या बैठकीबाबत वित्त विभागाच्या उक्त वाचा मधीक अनुक्रमांक ३ येथील दिनांक ५ ऑक्टोबर, 
२०२३ अन्वये निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ%७.॥1१॥01991114.४0०.11 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०११४०००८०४२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
Pp RA S H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e 


१/| N AYA KRAO 814db5f8c505422af66a5628314537e, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CA 
ES5FDDC4F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, 
PATI | cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
Date: 2023.11.01 16:55:20 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
प्र.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 


) 
) 
) 
) 
) विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


x x 


मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 
१०) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 
११) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा औरंगाबाद. 
१३) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 
१४) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 
) 
) 
) 


xn 


S 


(९ 


2) 


१५) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, औरंगाबाद. 
१६) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
१७) नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसई-२०२३/प्र.क्र.५३/बांध-४ 


१८)सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 
१९) कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) सभापती, पंचायत समिती, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद). 
) 
) 


29) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, सिल्लोड (जि. औरंगाबाद). 
२२)निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


